महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : मकृप-१०१५/प्र.क्र.२०/६-ओ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०३.०४.२०१८. 


संदर्भ :- या विभागाचा समक्रमांकाचा आदेश दिनांक ३०.०३.२०१५. 
आदेश 


महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ चे कलम १२ (२) (ब) मधील तरतुदीनुसार समक्रमांकाचे 


संदर्भाधीन दिनांक 30.03.2094 च्या शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष 
पदावर डॉ.राम खर्चे यांची ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता किंवा राज्य शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत नेमणूक 
करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ चे कलम १२ (२) (ब) मधील तरतुदीनुसार डॉ.राम खर्चे यांचा 


सदर उपाध्यक्ष पदावरील नेमणूकीचा ३ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने डॉ.राम खर्चे यांना महाराष्ट्र कृषी 
शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावरुन तात्काळ प्रभावाने कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


सदर ACT तात्काळ प्रभावाने अंमलात येत आहे. 
हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०३१७४५५३०६०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 


Wd: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Devappa A 


PP jade 
D it Of Mahi htt ture And ADF 

eva p p a Depa t, postalCode=400032, jaharash 

2.54. 1689 1ac498458 1cb91 2dab1f553c065a5dd35da6c8e7cf4f22d8f9 

4fa5f56d 

I Number=d00367c67d2ea5a7. 440a3081cba4d043b40cc7b0ef510 

n n a p pa ava e 250b3ea4f9795d6, cn=Devappa Anna| 

Di 2018.04.03 17:48:06 +05'30' 

(दे.आ.गावडे ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. कुलपती तथा राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

मा. मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मा. राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
डॉ.राम खर्चे, जयदीपश्री १८, तेजस सोसायटी, कोथरुड, पुणे ४११ ०३८, 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
९. 


अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 


१०. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे ४११ ००७, 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः मकृप-१०१५/प्र.क्र.२०/६-अओ 


१२. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर/वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी/ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला/डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी, 

१३. महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राव्दारे), 

१४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१६. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

१७. कक्ष अधिकारी (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

१८.कक्ष अधिकारी, 2-3, ७-अ, ८-ओ व 93-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

१९. निवड नस्ती/६-अ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


